भाजीपाला रोपमळे,फळरोपमळे व 
स्थानिक उद्याने या योजनेत्तर योजनेस 
सन २०१८-१९ साठी निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०१८/प्र.क्र.१००/१३-जअे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०१ आक्टोबर,२०१८ 


संदर्भ :- १) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. फरोवा-२०१८/प्र.क्र.१००/१३-अे, दि.२२-५-२०१८ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/फलो-२/श्ारोवा-अवि १७२२/२३७२/२०१८, 
दि.६-८-२०१८. 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२/४/२०१८. 


प्रस्तावना:- 


राज्यात १३६ शासकीय फळरोपवाटिका कार्यरत आहेत. सदर फळरोपवाटिकांवर नवीन व 


सुधारित वाणांच्या विविध फळझाडांच्या मातृवृक्षांची लागवड केलेली आहे. या मातृवृक्षांपासून विविध 


फळझाडांची दर्जदार व जातीवंत सुमारे ४० लाख कलमे/ रोपे उत्पादित करण्यात येतात. यातून 


शासनास रक्कम रुपये ७.०६ कोटी इतका महसूल जमा होतो. 


सदर कलमे / रोपे शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतर्गत फळबाग लागवड 


कार्यक्रमासाठी पुरविण्यात येतात. शासकीय रोपवाटिकांवर प्रामुख्याने कलमे / रोपे उत्पादनाकरिता 


आवश्यक सामग्री, मजुरी आणि गौण बांधकामे या बाबींकरीता निधीची आवश्‍यकता असते. तसेच 


रोपवाटिकांवरील मंजुर अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन यामधून अदा करण्यात येते. प्रक्षेत्रासंबधीत 


न्यायालयीन प्रकरणांचा खर्च यातुन भागविण्यात येतो. त्यासाठी शासकीय रोपवाटिकांना नियमित 


अनुदान उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उदयाने 


योजनेत्तर योजनेस (२४०१ १७२२) सन २०१८-१९ साठी खर्चाच्या बाबींसाठी वित्तीय मान्यता देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१८/प्र.क्र.१००/१३-अे, 


शासन निर्णय - 


भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उदयाने योजनेत्तर योजनेस (२४०१-१७२२) 


लेखाशिर्षाअंतर्गत खर्चाच्या बाबींसाठी सन २०१८-१९ मधील निधी वितरीत झालेला नव्हता, 


भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या यठास्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक कलमे 


उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी राज्यातील शासकीय 


रोपवाटिकांवरील मातृवृक्ष संवर्धन व कलमे-रोपे निर्मितीसाठी सेवासुविधा तसेच सामुग्रीपुरवठा वेळेवर 


उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. रोपवाटिका व्यवस्थापनाच्या अनुषंगीक बाबींसाठी त्या बाबीखाली 


उपलब्ध निधीचाच वापर होतो. मागणी क्र.डी-३ (२४०१) (03) (०१) भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व 


स्थानिक उदयाने योजनेत्तर योजनेस (२४०१-१७२२) या लेखाशिषांतर्गत आयुक्‍त (कृषि) यांना 


बाबनिहाय खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
बाब अर्थसंकल्पीय प्रशासकीय आयुक्त (कृषि) यांना 
तरतूद विभागाकडे वितरीत करावयाचा 
अर्थसंकल्पीय तरतूद | निधी 

०१-वेतन ३७१०८६.०० २५९७६०.०० २५९७६०.०० 
०२-मजूरी (90000 ,00 ४९०००.०० ४९०००.०० 
०३-अतिकालिक भत्ता ६२.०० ४३.०० ४३.०० 
०६-दूरध्वनी,वीज व पाणी १६५०.०० ११५४.०० ११५४.०० 
११-देझांतर्गत प्रवास खर्च २८७७.०० २०१२.०० २०१२.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २४२७.०० १५१०.०० १५१०.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २००.०० १४०.०० १४०.०० 
१७-संगणक खर्च ५३.०० ३७.०० ३७.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री ५००००.०० ३५०००.०० 34000,00 
२४-पेट्रोळ, do व वंगण ६४.०० ४४.०० ४४.०० 
२७-लहान बांधकामे १०००००.०० (90000,00 (9000000 
एकूण:- ५९८४१९.०० ४१८७००.०० ४१८७००.०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१८/प्र.क्र.१००/१३-अे, 


मागणी क्र.डी-३ (२४०१) (०३) (०१) भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उदयाने 


योजनेत्तर योजनेस (२४०१-१७२२) या लेखाशिषांतर्गत सन २०१८-१९ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीपैकी प्रशासकीय विभागाकडे वर्ग झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीप्रमाणे रु.४१८७००.०० 


(wud ऐक्केचाळीस कोटी weal लाख) अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन 


देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००११२४४१४२७०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
१५)0(९॥व00 पप्या 


163abd708717bb4bef92b6886b147679a5af5a49 


4e268689ab8d696dd, 

seriall iber=5f7eca 1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da0794; 
tra mM O0bee126e8678172a15c5, ‘Ashok Mi Atram 

Date: 2018.10.01 12:47:05 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
४. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, 
५. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 
७. महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०.सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई -३२, 
११.अवर सचिव, कार्या-१४८१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१४.निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


